RNI No. MAHBIL/2009/31748 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-अ-मध्य उप-विभाग 








वर्ष ७, अंक ३] शुक्रवार, फेब्रुवारी ५, २०२१/माघ १९६, शके ९१९४२ [पृष्ठे १ किंमत : रुपये २६.०० 








असाधारण क्रमांक ४ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील (भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त) आदेश व अधिसूचना. 


राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 
नवीन प्रशासकोय भवन, मंत्रालयासमोर 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२१ 


वाचा.-- आयोगाचे समक्रमांकाचे दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे आदेश 


शुद्धीपत्रक 


क्रमांक रानिआ/मनपा-२०२०/प्र.क्र.३/का-५.---राज्य निवडणूक आयोगाच्या समक्रमांकाच्या आदेशान्वये माहे एप्रिल २०२१ ते मे २०श्या 
कालावधीत होणा-या निवडणुकांकरिता दिनांक १५ जानेबारी २०२१ हा मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचा दिनांक अधिसूचित करण्यात आला आहे. सदर 
कालावधी हा एप्रिल ते मे २०२१ ऐबजी मार्च २०२१ ते मे २०२१ असा सुधारित वाचण्यात यावा. 


मा. राज्य निवडणूक आयुक्‍त यांच्या आदेशानुसार, 


अविनाश सणस, 
उपायुक्‍त, 
राज्य निबडणूक आयोग, महाराष्ट्र. 


(१) 


भाग एक-अ-(म.उ.वि.)--४--१९ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 





